डेक्कन पोलीस ठाणे, पुणे हहर येथे दाखल 
गु.र.क्र.६७३/२०२०, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. विशेष 
(एमपीआयडी) सत्र न्यायालय, पुणे व मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाची बाजू 
मांडण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना व्यावसायिक 
फी प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-१२२०/प्र.क्र.१८५/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०२३ 
संदर्भ :- (१) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.५०/डी-१४, 
दि.१४.१०.२०२२. 
(२) वित्त विभाग,झशासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

डेक्कन पोलीस ठाणे, पुणे शहर येथे गु.र.क्र.६७३/२०२० या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या या 
न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. विशोष (एमपीआयडी) सत्र न्यायालय, पुणे व मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. शिशिर हिरे यांची व्यावसायिक फी अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
डेक्कन पोलीस ठाणे, पुणे शहर येथे गु.र.क्र.६७३/२०२० या गुन्ह्यातून उद्भवणाऱ्या या 
न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. विशोष (एमपीआयडी) सत्र न्यायालय, पुणे व मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून अँड. शिशिर हिरे यांची संदर्भ क्र.१ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व मा. विशोष (एमपीआयडी) सत्र न्यायालय, पुणे 
ओ प्रति परिणामकारक सुनावणी फी -रू.५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रती तास) -रु.५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा रु.३०,०००/-) 
क) निवास व्यवस्था - रिक्रेशान हॉल, पोलीस जिमखाना किंवा शासकीय विश्रामगृह 
ड) प्रवास खर्च  - शासकीय वाहन 
तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१२२०/प्र.क्र.१८५/पोळल-१० 


२. अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदरचे न्याय प्रकरण 
निकाली निघाल्यावर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी / पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशी अधिकाऱ्याकडून 
तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोळीस उपायुक्त यांनी 
घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोळीस 
(००) (09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल . 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालय 
व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी 
अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१३२९३२५५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1bd37af6d50b3277469ad6a9c55fe4205 
1469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N A M EF A H A N F serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B50COD 
9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
D 


ate: 2023.11.22 13:29:29 +05'30' 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे शाहर, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का. व सु.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 

अँड. श्री. शिशिर हिरे, सावित्री, एम गांधी मार्ग (कॅम्प मागी, माळेगाव - ४२३ २०३. 
कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती (पोळ-१०) 


BL. Sy SOO पिडा ण टी, पटे 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


